विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूका-२०२४ 
च्या अनुषंगाने निरीक्षक (गट-ब), राज्य 
उत्पादन शुल्क संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
विशेष बदलीने पदस्थापना करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्रमांक :- इएसटी-१२२४/प्र.क्र.२२०(भाग- 3)/RTS2I-9 


मंत्रालय, मुंबई-४०० 32. 
दिनांक :-१७ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५ 


२) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.इएसटी-१२१६/प्र.क्र.9८/राउशु-१, दि.१४.०६.२०१६ 


४) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.इएसटी-१२२२/प्र.क्र.9६/राउशु-१, दि.०२.०८.२०२४ 


) 

३) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.इएसटी-१२१६/प्र.क्र.१३५/राउशु-१, दि.१६.०९.२०१६ 
) 
) 


५) भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र. 830/G/ 9/INST/ECI/FUNCT/MCC/2028/ 
दि.३१.०७.२०२४ रोजीचे पत्र. 


६) आयुक्त,राज्य उत्पादन शुल्क यांचे क्र. क्र. ईएसटी ११२०२४/७२/२-अ-१/ 
दि.०८.०८.२०२४ चा प्रस्ताव. 


शासन Beat - 


भारत निवडणूक आयोगाच्या संदर्भाधीन क्र.५ अन्वये विधानसभा निवडणूक २०२४ च्या 


अनुषंगाने अधिकाऱ्यांच्या बदली/पदस्थापनेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन, महाराष्ट्र 


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार निरीक्षक (गट- 


ब), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील खालील दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक २ मधील अधिकाऱ्यांची 


सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने बदली करण्यात येत असून त्यांची स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये 


दर्डविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र निरीक्षकाचे नाव 


सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 


| a | २ 


३ ४ 


fee श्री. सुनिल कणसे 


एफ - विभाग, मुंबई हहर । कल्याण विभाग, ठाणे 


२ श्री. ए. जी. बिराजदार 


जे - विभाग, मुंबई उपनगर | पनवेल (ग्रामीण), रायगड 


3 श्री. दिपक रामदास ठोवाळे 


ay -विभाग, मुंबई उपनगर | जी-विभाग, ठाणे 


भरारी पथक क्र.२, 
४ श्री. अविनाश भाऊ रणपिसे aad पालघर विभाग,पालघर 
मुंबई उपनगर 
५ श्री. सत्यवान शंकर गोगावले | ई-विभाग, ठाणे आय-विभाग, पुणे 
६ श्री. संजय सत्यवान भोसळे । कल्याण विभाग, ठाणे अलिबाग विभाग,रायगड 
9 श्री. संजय योसेफ गायकवाड | भिवंडी विभाग, ठाणे एफ-विभाग, मुंबई 
८ श्री. बी. बी. पाटील पालघर विभाग, पालघर | अ-विभाग, नाशिक 
श्री. उत्तम रामकिसन 
९ पनवेल (ग्रामीण), रायगड । तळेगाव-दाभाडे विभाग,पुणे 
आव्हाड 
ca ० _ | श्री. सुहास तुकाराम दळवी । अलिबाग विभाग, रायगड | जे-विभाग, मुंबई उपनगर 
afte भरारी पथक H.2 
| १ श्री. रविंद्र दादाखोत पाटणे । भरारी पथक क्र.२, रायगड a 
मुंबई उपनगर 
मे. जी.एम. ब्रुव्हरीज लि., 
१२ | श्री. सुनिल मनोहर परळे ई-विभाग , पुणे 8 
पालघर 
न तळेगाव दाभाडे विभाग 
१३ श्री. संजय एम. सराफ विरार विभाग, पालघर 
(ळोणावळ)), पुणे 
मे. अलाईड ब्लेडर्स 
१४ | a. गीताराम तुकाराम खोडे | बी-विभाग,अहमदनगर ; 
डिस्टलरीज्‌, संभाजीनगर 
मे. परनार्ड Ror इंड. 
१५  । श्री. सुनिल सुधाकर कदम. । भरारी पथक क्र.१,सोलापूर 
प्रा.लि., नाशिक 
श्री. योगेश रघुनाथ मे. शंकरराव काळे 
१६ अ-विभाग, नाशिक 
सावखेडकर स.सा.का., अहमदनगर 
भरारी पथक क्र.२, 
१७ श्री. एस. एस. साळवे कराड विभाग, सातारा 
(पनवेल), जि.रायगड 
मे. युनायटेड स्पिरिट्स,लि. 
१८ | afl. वाज्या सा. मासमार चिपळूण विभाग, रत्नागिरी दि . 
नाशिक 
aS डी-विभाग, छत्रपती 
१९ श्री. हहाजी आप्पारावशिंदे | बारामती विभाग, पुणे 
संभाजीनगर 
मे. काल्सबर्ग इंडिया प्रा. 
२० श्री. एस. डी. मराठे व औक क-विभाग, नाशिक 
लि.,छत्रपती संभाजीनगर 
२१ _ श्री. महादेव नरसु झेंडे अ-विभाग, जालना शिरूर विभाग, पुणे 


२. सदरील आदेश तात्काळ अंमलात येतील. भारत निवडणुक आयोगाच्या दि.३१.०७.२०२४ 


च्या पत्रात नमूद मार्गदर्शक सुचनांनुसार सर्व अधिका-यांनी तात्काळ त्यांचा पदभार अन्य 


अधिकाऱ्यांकडे सुपुर्द करून त्यांना बदलीने पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदावर रुजू व्हावे. 


अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व पदस्थापनेच्या पदावर रुजु होण्याबाबतच्या कार्यवाहीचा अनुपालन 


अहवाल दि.२०.०८.२०२४ पूर्वी सादर करावयाचा असल्याने आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांनी 


संबधीत अधिकारी पदस्थापित पदी तात्काळ हजर होतील याची दक्षता घेऊन याबाबतचा 


अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


३. सदरहू आदेशानुसार पदस्थापनेच्या विहीत कालावधीत पदावर रूजू न झाल्यास वा 


कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी 


सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे SHEA करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक 


समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


तसेच त्यांचेविरुद्ध लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५० मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक 


कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


४. संबंधित अधिकाऱ्यास झासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर 


करू नये. तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधीळ नियम-३० (सी) नुसार मूळ 


कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे 


अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 


५. सदरहू बदल्या मुख्य निवडणुक अधिकारी,महाराष्ट्र राज्य यांच्या मान्यतेस अनुसरुन 


निर्गमित करण्यात येत असून हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 


या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 


२०२४०८१७१३३२०४६२२९ असा आहे. हे शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVINDRA DIGAMBARRAO AUTE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 


RAVINDRA oe 
2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee 1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8ed4acdedf3 


f2c6e69e25f4108, postalCode=400032, st=Maharashti 

D | G A M B A R R A A T E INumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB173F2 
O0D25ABD816ED91A9B6BOF16C, RAVINDRA DIGAMBARRAO 
Date: 2024.08.17 14:14:36 +05'30° 


(रविंद्र औटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


७ प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 


प्रति, 


१. मा.मुख्यमंत्री याचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद/विधानसभा), यांचे स्वीय सहायक, विधानभवन, 
मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सर्व विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 

१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११.सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 

१२.संबंधित निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

१३.निवडनस्ती (राउशु-१). 


one ७७ ™&M 


KKKKKKKKKKKEKKREKKEKKER 


